अधीक्षक अभियंता, सांगली पाटबंधारे मंडळ, सांगली 
यांच्या अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, टेंभू उपसा 
सिंचन प्रकल्प विभागीय पथक क्र.१, सांगली व 
कार्यकारी अभियंता, टेंभू उपसा सिंचन प्रकल्प 
व्यवस्थापन विभाग, ओगलेवाडी या विभागाकडील 
उपविभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापना 
q रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना 
दि.०१/०३/२०१८ ते दि.३०/०९/२०१८ या 
कालावधीकरीता मुदतवाढ.... 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. मुदत-०४१८/(प्र.क्र. २५६/१८)/ मोप्र-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २३ एप्रिल, २०१८. 


वाचावे : 
१) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग क्रमांक मुदतवाढ-०३१७/(प्र.क्र.१९६/१७)/मोप्र-१, 
दि.०१/०२/२०१८. 
२) अधीक्षक अभियंता, सांगली पाटबंधारे मंडळ, सांगली यांचे पत्र क्र.सांपाम/आ-५/ 
१५७२/२०१८ दि.१६/०३/२०१८ चे पत्र. 


शासन निर्णय : 


अधीक्षक अभियंता, सांगली पाटबंधारे मंडळ, सांगली यांच्या अधिपत्याखालील कार्यकारी 


अभियंता, टेंभू उपसा सिंचन प्रकल्प विभागीय पथक क्र.१, सांगली व कार्यकारी अभियंता, टेंभू 


उपसा सिंचन प्रकल्प व्यवस्थापन विभाग, ओगलेवाडी या विभागाकडीळ उपविभागीय 


कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील अनुक्रमे ५० व ६५ याप्रमाणे एकूण ११५ अस्थायी 


पदांना (विवरणपत्र-“१व २") तसेच रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील अनुक्रमे १० व १० याप्रमाणे 


२० अस्थायी पदांना (विवरणपत्र-“३ व ४” दि.०१/०३/२०१८ ते दि.३०/०९/२०१८ या 


कालावधीकरीता मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


२. नियतअस्थायी आस्थापनेवरील पदांवर होणारा खर्च मागणी “क्र. आय-५ (नियत अस्थायी 


आस्थापना)- ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील 


व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका, (०४) योजनेत्तर (०४) (०१) महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०४१८/(प्र.क्र. २५६/१८)/ मोप्र-१ 


महामंडळास भाग भांडवली अंशदान, (४७०१ आय १६२)” या लेखाश्रिर्षाखाली मंजूर अनुदानातून 


भागविण्यात यावा. 


३. रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांवर होणारा खर्च मागणी “क्र.आय-५ (रुपांतरीत 


अस्थायी आस्थापना)- ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, (१९०) सार्वजनिक 


क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका (०२) योजनांतर्गत (०२) (०१) महाराष्ट्र कृष्णा खोरे 


विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (४७०१ एच ६२९)” या लेखाशिर्षाखाली मंजूर 


अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. हेआदेठाशासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक: पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६ 


/आ.पु.क., दि.०५/०३/२०१८ अन्वये या विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०१८०४२३१६०५५१७८२७ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने, 


Vijendra Prabhakar ® 
Palwankar 


(वि. प्र.वपालवणकर) 
सहपत्र :- विवरणपत्र-“१ ते ४” कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत माहिती तथा आवऱ्यक कार्यवाहीसाठी अग्रेषित. 
१. महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
२. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे, 
३. मुख्य अभियंता, पाटबंधारे विभाग, पुणे, 
४. अधीक्षक अभियंता, सांगली पाटबंधारे मंडळ, सांगली, 
५. कार्यकारी अभियंता, टेंभू उपसा सिंचन प्रकल्प विभागीय पथक क्र.१, सांगली, 
६. कार्यकारी अभियंता, टेंभू उपसा सिंचन प्रकल्प व्यवस्थापन विभाग, ओगलेवाडी, 
७. क.अ., अर्थ-१ कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
८. क.अ., आ. (प्रशि.) कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


प्रत, 
मोप्र-१ कार्यासन, संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०४१८/(प्र.क्र. २५६/१८)/ मोप्र-१ 


विवरणपत्र-“१” 99 


शासन निर्णय क्र. मुदत-०४१८/(प्र.क्र. २५६/१८)/मोप्र-१, दिनांक : २३/०४/२०१८ चे सहपत्र. 


कार्यकारी अभियंता, टेंभू उपसा सिंचन प्रकल्प विभागीय पथक क्र.१, सांगली यांच्या कार्यालयातील नियत 


अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना मुदतवाढ कालावधी दि.०१/०३/२०१८ ते दि.३०/०९/२०१८. 


अ.क्र पदनाम मुदतवाढ देण्यात आलेल्या पदांची 
संख्या 
शिश २ ३ 
कार्यकारी अभियंता 
२ | उप कार्यकारी अभियंता (उप अभि./सहा. शग 
कार्य. अभि./सहा. अभि. श्रे.-१/ उ. विभा. 
अभि./ उ. विभा. अधि.) 
३ । उप अभियंता (उप अभि./सहा. कार्य. ५ 
अभि./सहा. अभि. श्रे.-१/ उ. विभा. 
अभि./ उ. विभा. अधि.) 
४ ।सहा. अभि. श्रे.-२/शा.अ./कनिष्ठ २० 
अभियंता 
भांडारपाल 106 
सहाय्यक भांडारपाल शिका 
विभागीय लेखापाल a See 
५ | प्रथम लिपिक Po 
६ | वरिष्ठ लिपिक ४ 
७ | कनिष्ठ लिपिक/लिपिक नि टंकलेखक ८ 
९ | अनुरेखक (आरेखक श्रेणी-३) 1१ 
१४ | नाईक 1१ ee 
१५ | शिपाई ४ 
१६ | चौकीदार २ 
एकूण 4o 


Vijendra Prabhakar *: 
Palwankar 


(वि. प्र. पालवणकर) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


पाशी 


८८525८4213९7 


3698626371327 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०४१८/(प्र.क्र. २५६/१८)/ मोप्र-१ 


विवरणपत्र-“२” 99 


शासन निर्णय क्र. मुदत-०४१८/(प्र.क्र. २५६/१८)/मोप्र-१, दिनांक : २३/०४/२०१८ चे सहपत्र. 


कार्यकारी अभियंता, टेंभू उपसा सिंचन प्रकल्प व्यवस्थापन विभाग, ओगलेवाडी यांच्या कार्यालयातील नियत अस्थायी 


आस्थापनेवरील पदांना मुदतवाढ कालावधी दि.०१/०३/२०१८ ते दि.३०/०९/२०१८. 


अ. पदाचे नाव टेंभू उपसा सिंचन | टेंभू उपसा आरफळ । कण्हेर कालवे | एकूण 
क्र. प्रकल्प उप विभाग | सिंचन प्रकल्प | कालवे उप | उप विभाग 
क्र.२, ओगलेवाडी | उप विभाग क्र.५, | विभाग क्र.६, क्र.१०, 
कडेपूर करवडी कडेपूर 
1१ | २ ३ 1 ew दु & | 6 | 
१ | कार्यकारी अभियंता 10 aa is il FP oo | 
2 | उपकार्यकारी अभियंता po = po | 10 po | 
३ | स.अ.श्रे-१/उ.वि.अभि./अधि. Pd pa | a || pa | 8 
४ | स.अ.श्रे.-२/शा.अ./क.अ. 10 ४ ४ 8 १२ 
५ स्था. अभि. सहाय्यक ४ ४ ४ ४ १६ 
६ | विभागीय लेखापाल PF Le | 8 | 10 po | 
७ | प्रथम लिपिक 10 po pe | 10 po | 
लघुटंकलेखक Po pF po | 10 po | 
९ | भांडारपाल 10] po a | oo | po | 
| ae | सहा. भांडारपाल po 10 Po | 10 po | 
११ | १ | वरिष्ठ लिपिक PM ae a ह. | 1 ae ४ 
१२ | कनिष्ठ लिपिक 10 २ २ २ ६ 
१३ | टंकलेखक/ लि. नि. टं. 1 १| pa 1 १__| 1१ ४ 
१४ | आरेखक शिश PF 09| pF oe 1 oo | po | 
१५ | सहा. आरेखक Pe PF pF 8 | f 0 | Po | 
१६ | अनुरेखक 1 ae pa 1 १__| दिक आ ४ 
१७ | संगणक PF |e | 10 | oo | a 
१८ | वाहन चालक Pa | oF 1१ 1 ae ४ 
१९ | नाईक po Le 4 i क्र | po po | 
२० | शिपाई 1१ | २ २ २ 
२१ | चौकीदार a aa fF. | 1१ Pa | 
एकूण शिका १ १८ १८ १८ ६५ 
Vijendra Prabhakar oe 
Palwankar oe 


(वि. प्र.पालवणकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०४१८/(प्र.क्र. २५६/१८)/ मोप्र-१ 


विवरणपत्र-“3” 99 


शासन निर्णय क्र. मुदत-०४१८/(प्र.क्र.२५६/१८)/मोप्र-१, दिनांक : २३/०४/२०१८ चे सहपत्र. 


कार्यकारी अभियंता, टेंभू उपसा सिंचन प्रकल्प विभागीय पथक क्र.१, सांगली यांच्या कार्यालयातील 


रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना मुदतवाढ कालावधी दि.०१/०३/२०१८ ते दि.३०/०९/२०१८. 


अ. | कर्मचाऱ्याचे नाव सर्वश्री पदनाम पदसंख्या | सेवा निवृत्तीचा 
क्र दिनांक 
१ | आनंदा शिवराम जाधव मुकादम २ ३१/०७/२०१९ 
२ | मोहन सखाराम पाटील ३१/०५/२०२२ 
३ | बाळू काशिनाथ साळसकर मदतनीस १ ३१/०५/२०१९ 
४ | नथू भाऊ घोलप चौकोदार शिका ३१/०५/२०२० 
५ | आनंदा जोती पाटील मजूर ६ ३१/०५/२०२३ 
६ | बाळकृष्ण पांडूरंग शिरसाट ३१/०५/२०२१ 
७ | शाहु गोविद कलाल ३१/०५/२०२१ 
शामराव दादू घोलप ३१/०१/२०२० 
रामू भिमाण्णा मळकण्णवार ३१/०५/२०१८ 
qo | बाळाप्पा रंगाप्पा तलवार ३१/०५/२०२४ 
एकूण | १० | 


Digitally signed by Vijendra Prabhakar Palwankar 


(९५०५८९५ Department, 


Vijendra Prabhakar 
Palwankar 


(वि. प्र. पाळवणकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०४१८/(प्र.क्र. २५६/१८)/ मोप्र-१ 


विवरणपत्र-“४” 99 


शासन निर्णय क्र. मुदत-०४१८/(प्र.क्र. २५६/१८)/मोप्र-१, दिनांक : २३/०४/२०१८ चे सहपत्र. 


कार्यकारी अभियंता, टेंभू उपसा सिंचन प्रकल्प व्यवस्थापन विभाग, ओगलेवाडी यांच्या कार्यालयातील 


रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना मुदतवाढ कालावधी दि.०१/०३/२०१८ ते दि.३०/०९/२०१८. 


अ. | कर्मचाऱ्याचे नाव सर्वश्री पदनाम पदसंख्या | सेवा निवृत्तीचा 
क्र दिनांक 
| 9 | मोहन श्रीपती कामटे तांत्रिकसहायक | १ | ३०/०६/२०१८ 
२ | मनोहर पुनाजी गावडे मदतनीस ३ ३१/०५/२०२१ 
३ | अशोक नामदेव कांबळे ३१/०५/२०१९ 
४ | विष्णु यशवंत पेडणेकर ३०/०९/२०१८ 
५ | गुरुलिंग रामचंद्र बनसोडे पहारेकरी २ ३०/०६/२०२१ 
६ | संभाजी लक्ष्मण डुबल ३१/०५/२०२१ 
७ | गजानन भागोजी कदम चौकीदार २ ३१/०७/२०२५ 
राजाराम नामदेव कावरे ३१/०५/२०२० 
नामदेव केशव पाटील मजूर २ ३१/०५/२०२३ 
१० | हणमंत गणपती पिसाळ ३१/०५/२०२० 
एकूण | १० | 


ital 


Vijendra Prabhakar *: 1-7. मळा | 

Palwankar यका 
(वि. प्र. पालवणकर) 

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


